प्रशासकीय मान्यता 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती, 
जि.अमरावती यांच्या कार्यालयीन इमारतीच्या 
संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाबाबत - 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक. बीजीटी १००९/प्र.क्र.७०/इएक्ससी-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१०. 
वाचा : आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्र:बीएलडी-११०८/३१२०२/७४/सहा, 
दिनांक २२.१.२००९. 


शासन निर्णय:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिनस्त अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती, जि. 
अमरावती कार्यालयाची ४९४३ चौ.मी. जागा विभागाच्या मालकीची असून सदर जागेतील 
कार्यालयीन इमारत मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत कार्यान्वित असून निवासस्थाने संपूर्णत: पडलेल्या 
अवस्थेत आहेत. त्यामुळे सदर जागेवर कार्यालयीन इमारत, गोडावून, निवासस्थान इ.च्या 
बांधकामाचा प्रस्ताव आयुकत, रा.उ.शु. कार्यालयाने सादर केला आहे. तथापि मूळ इमारतीचे नकाशे 
अद्याप तयार न-झालेमूळे सदरील जागा संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने फक्त संरक्षक भिंतीच्या 
बांधकामाचे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर 
आधारीत आहे. अंदाजपत्रक उप अभियंता, सा.बां. उपविभाग, अमरावती यांनी तयार केले असून 
सक्षम अधिकारी म्हणून कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, अमरावती यांनी साक्षांकित केले आहे. 
सदर अंदाजपत्रकामध्ये संभाव्य भाववाढीची तरतूद करून एकूण रुपये १०,८३,९२८/- (एकूण रुपये 
दहा लाख, त्र्याऐंशी हजार, नऊशे अठ्ठावीस फक्त) इतक्या सुधारित रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार संरक्षक भिंतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
2. प्रस्तुत बांधकाम वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडुन वास्तुमांडणी सविस्तर नकाशा तयार करुन त्यास 
मंजूरी घेतल्यावरच सुरू करावे. जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे अंदाजपत्रकासोबत 
जोडावीत. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-५ 


मधील अनुक्रमांक - १ अन्वये "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका "अंतर्गत परिच्छेद क्र. 
१३४, अट क्रमांक १ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. वित्तिय मान्यतेबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक2 ०१) ०१०५४१५ WCAG we) हा आहे. 


8. 
9. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a मु. काकड) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ ( लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विभागीय उप आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती . 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, अमरावती, जि. अमरावती. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( इमारती-२)(अर्थ-२), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७/विनिमय ) मंत्रालय, मुंबई. 


10. संगणक समन्वय कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
11. निवडनस्ती कार्यासन इएक्ससी-४. 


2K KOK OK 


